सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत 


प्रकाशन 


क्र . 


३० ] 


शुक्रवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ : आश्विन ६ , शके १ ९ ४० 


[ किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ 


औरंगाबाद विभाग 


१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


संख्या व त्यांची व्यापक निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती व अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती/ व अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग दर्शविणारा लोहाच्या आदेशाचे 


परिशिष्ट ७ ब 


नगरपरिषद , जिल्हा नांदेड 


दिनांक २७.० ९ .२०१८ 


प्रारुम मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगीक नगरी 


क्र .२०१८ / नपाप्र/ नपलो / संसनि-प्र.रचना / का -१/ टे-७/ सीआर-३३ . 


मा.राज्य निवडणुक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र.रानिआ / नप २०१८ / 
प्र.क्र .१२ / का -०६ दिनांक ०८.०८.२०१८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 


वापर करुन , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगीक नगरी 


अधिनियम १९ ६५ ( १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .४० ) च्या कलम १० 
पोटकलम ( १) अनुसार निश्चित केलेल्या कार्यपध्दती प्रमाणे उक्त क्षेत्रातील 
रहिवाशांच्या माहितीसाठी, प्रसिध्द करण्यात आला होता, त्यास अनुसरुन 
आलेल्या हरकतींचा सर्वकष विचार करुन त्यास अनुसरुन प्राप्त हरकतीवर 
सुनावणी घेवून मा.विभागीय आयुक्त यांना अभिप्राय सादर करुन मा.विभागीय 
आयुक्त औरंगाबाद यांनी पत्र क्र .२०१८/ नपाप्र/निवडणूक / कावी- दिनांक 
२१.०९ .२०१८ अन्वये मान्यता दिल्यानुसार मी , अरुण डोंगरे , नांदेड जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट कलम ( १ ) अन्वये 


अधिनियम १९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .४० ) ( यापुढे सदर 
अधिनियम 

म्हणून संबाधित केला ) चे कलम १० ( १ ) खाली , नांदेड जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी, निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे लोहा 
नगरपरिषदेचे क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची 


प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


औ. भाग -१ - अ ( असा .)- १ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , शुक्रवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ : आश्विन ६ , शके १९ ४० 


भाग १ अ - असाधारण 


आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगीक अधिनियम , 1965 , ( 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .40 ) ( यापुढे सदर अधिनियम 
म्हणून संबाधित केला) चे कलम 9 पोट कलम 2 अन्वये, मा.विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , औरंगाबाद यांचेकडील राजपत्र प्रसिध्दीकरण दिनांक 
27.07.2018 च्या अधिसूचने अन्वये लोहा नगरपरिषदेच्या खालील दर्शविल्याप्रमाणेनिवडावयाच्या सभासदांच्या संख्या , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग 
स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


1 . 


निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


17 


2 . 


अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी 


ठेवावयाची जागांची संख्या 


03 


अ ) अनुसूचित जाती 
ब ) अनुसूचित जमाती 


00 


क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


.. 


05 


3 . 


महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या ) 
मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण ) राखून ठेवावयाच्या जागा 


09 


4 . 


उपरोक्त क्रमांक 3 पैकी वरील क्रमांक 2 - अ , ब व क येथील भागामध्ये 


अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या 
महिलांसाठी राखून ठेवावयाची जागांची संख्या - 
अ ) अनुसूचित जाती 
ब ) अनुसूचित जमाती 


02 


00 


क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


03 


5 . 


महिलांसाठी ( सर्वसाधारण ) जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या ( अनुक्रमांक 3 समोरील नमुद केलेल्या जागांची संख्या 
(- ) अनुक्रमांक 4 समोरील नमूद केलेल्या जागांची संख्या 
एकूण अनारक्षित जागा 


04 


6 . 


09 


2 . 


त्याअर्थी, आता अवर सचिव राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे क्र.आदेश क्र.रानिआ / नप-2016/ प्र.क्र .10/ का -06 दिनांक 15.06.2016 
अन्वये आणि मा.विभागीय आयुक्त , विभाग औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र .2018/ नपाप्र /निवडणूक / कावी- दि .21.09.2018 अन्वये प्रभाग रचनेस मान्यता 
दिल्यानुसार व आरक्षण निश्चित केल्यानुसार, महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायत व औद्योगीक नगरी अधिनियम, 1965 चे कलम 10 पोटकलम (1) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , अरुण डोंगरे, नांदेड जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , याद्वारे , लोहा नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात 


. 


येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती व सन 2011 च्या जनगणनेनुसार प्रत्येक प्रभागाची लोकसंख्या आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलासह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग निर्दीष्ट करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


3 . 


औरंगाबाद विभाग 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , शुक्रवार , 

दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ : आश्विन ६ , शके १९ ४० 

अनुसूची 
प्रभाग निहाय लोकसंख्या , प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण 

लोहा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2018 


जागा 
क्रमांक 


जागा 
क्रमांक 


प्रभाग 

प्रभागाचे नाव 
क्रमांक असल्यास 
Ward (Nameof the 
No. ward No., if 

any ) 


प्रभागाची 
एकुण 
लोकसंख्या , 
अनुसूचीत 
जातीची 
लोकसंख्या 
अनुसूचीत 
जमातीची 
लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे अनु.जात / अनुसूचित 

जमाती /नागरिकांचा 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी 

धरून) 
(Reservation 
Category, SC, ST, 
BCC , Women SC , 
ST, BCC Category ) 


1 


1 अ , 


उत्तर : 


1 ब 


सई लंच होम , रस्ता सायाळ रोड डि के पाटील | 1 अ सर्वसाधारण ( महिला ) 
कॉलेज मारोती रामराव चुडावकर यांचे शेत सर्वे | 1 ब नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
नं .83,84,85,86 ची हद्द 


पुर्व : 


.. 


शिवाजी चौक , 3008 
राजाराम नगर , 

अ.जा. : 293 
सायाळ रोड मुक्ताई | अ.जमाती : 31 
नगर शिवकल्याण 
नगरचा किशन 
माधवराव चव्हाण 
यांचे घर ते शिवाजी 
चौक ते 

जुना 

लोहात 
जाणाऱ्या रस्त्याच्या 
दक्षिणेकडील भाग 

जायकवाडी 
वसाहत गोल्डन 

सिटी 


गोविंद ढगे यांचे घर , राहुल पारेकर यांचे घर , 
वखार महामंडळ गोडाऊन , शेती , तहसील 
कार्यालय , धावरी रोड सर्वेनं .102, 164, 185 , 
169, 170 , 171 , 172, 175, 176, 177 , 
201 , 202, 210 , 211 , 212, 213, 214, 
221 , 222, 228, 229 , 230 , 231, 232 , 
233, 234, 237 , 238,239 ची हद्द . 


. 


पश्चिम : पांचाळ यांची आरामशीन अमृत सटवा जाधव 

यांचे शेत नं . बजरंग किशनलाल यादव यांचे घर 
शेत सर्वे नं .116 , 117 , 120 , 121 , 124 , 
125 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 279 , 
308, 309 , 268 , 26 , 266, 265 , 264 , 
259 , 258 , 246, 245 ची हद्द 


दक्षिण : लोहा गंगाखेड रोड प्रभाग क्र .03 ची हद्द मारोती 

भाऊराव कदम यांचे घर ते बजरंग किशनलाल 
यादव , किशनराव माधवराव चव्हाण यांचे घर 
शेत सर्वे नं . 241 , 240 ची हद्द 


2 


उत्तर : 


2 अ 
2 ब 


ची हद्द . 


कलालपेठ , साठेनगर, 2757 
शिवकलयाणनगर, 

| अ.जा. : 812 
लहूजीनगर , अ.जमाती : 01 
रविदासनगर , नळगे 
हायस्कुल , चव्हाण 

गल्ली 


पुर्वेस : 


प्रभाग क्र .01 ची हद्द शेत सर्वे नं .24 , 23 , 22/2 अ सर्वसाधारण महिला 

2 ब अनूसूचित जाती 

सर्वसाधारण 
शेती व नाला सर्वे नं .20 , 124 , 124 गंगाधर 
नागनाथ सनपुरकर यांचे शेत व मातंग व बौध्द 
समाजाची स्मशान भूमी , माधव बाबाराव चव्हाण 
यांचे शेत 


पश्चिम : नांदेड लातूर रोड , दिनेश त्र्यंबक तेललवार यांचे 

दुकान ते बालाजी मेडीकल यांचे व दवाखान्यापर्यत 


दक्षिण : बालाजी मेडीकलच्या पाठी मागील नाला ते गंगाराम 

साळने यांचे घर ते लंगडी विहिर ते जुना लो 
येथील गडी ते बालाजी नारायण चव्हाण यांची 
पिठाची गिरणी ते गंगाधर रामा रामगिरवार यांचे 
घर ते तोलाजी वसमतकर यांचे घर ते नवि 
आबादीकडे जाणारा रस्ता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , शुक्रवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ : आश्विन ६ , शके १९ ४० 


भाग १ अ- असाधारण 


3 


2634 
अ.जा. : 1263 
अ.जमाती : 01 


3 अ 
3 ब 


आंबेडकरनगर , 
बळीराजा मार्केट , 
बालाजी मंदिर , 
बालाजी मंदिराचा 
पाठीमागचा भाग , 
प्रियदर्शनी नगरचा 
पूर्वकडील भाग 


.. 


उत्तर : गंगाखेड रोड , सुनेगांव तलाव . 

3 अ अनुसूचित जाती महिला 

3 ब सर्वसाधारण 
पुर्व : नांदेड लातूर रस्ता शिवाजी चौक , दिगांबर सटवा 

सूर्यवंशी यांचे घर ते स्वामी विवेकानंद वाचनालय . 
पश्चिम : बलभीमनगर लव्हेकर यांचे शेत व पांदन रस्ता 

सर्वे नं.62 , 63 , 64 ची हद्द 
दक्षिण : इंदिरानगरकडे जाणारा रस्ता वाचनालय ते 

बालाजी कळकेर, विश्वांबर फाजगे यांचे घर ते 
श्रीनिवास मोतेवार यांचे घर व अंतर्गत रस्ता 
रिकामा प्लॉट ते नाली माधव रामा मोरे , चांदु 
मारोती राजकोर यांचे घरापर्यंत . 


4 


इंदिरानगर , नवीन 
वस्ती , गणेशनगर 


2518 
अ.जा. : 714 
अ.जमाती : 03 


4 अ 
4 ब 


: 


उत्तर : देवस्तानची जमीन शेत सर्वे नं.57 ची हद्द 4 अ अनुसूचित जाती महिला 
पुर्व : बालाजी पांडुरंग पवार यांचे घर ते चांदु मारोती | 4 ब सर्वसाधारण 

राजकोर यांचे घर व नाली भिमराव गणपतराव 
जाधव यांचे घर ते गुरुकृपा शाळा कडे जाणारा 

रस्ता शेत सर्वे नं .57,56, 54,53 ची हद्द . 
पश्चिम : मारोती तटगले यांचे घर , जोशी यांचे घर नगर 

परिषदेचा हातपंप व रस्ता , चंद्रकांत तुकाराम 
कोटलवार यांची जिनिंग शेत नं .57 , 55 , 54, 

52 , 51 ची हद्द . 
दक्षिण : प्रभाग क्र .5 ची हद्द बैलबाजार बालाजी घोडके 

यांचे घर , ते गुणाजी जाधव यांचे घर 


5 . 


3058 
अ.जा. : 480 
अ.जमाती : 02 


5 अ 
5 ब 


प्रियदर्शनी नगरचा 
उत्तरेकडील भाग , 
मोंढा, सोसायटी , 

सिद्धार्थनगर , 
शिक्षक कॉलनी , 
तलाठी कॉलनी, 
नाना नगर , 

कोर्ट 


उत्तर : प्रभाग क्र .3 व 4 ची हद्द श्रीनिवास मोतेवार यांचे | 5 अ नागरिकांचा मागास 

घर ते अंतर्गत रस्ता सयाजी डोईजड यांचे घर प्रवर्ग महिला 
ते बालाजी पांडुरंग पवार यांचे घर, उस्मानखाँ | 5 ब सर्वसाधारण 

सयद्दोदिन यांचे घर . 
पुर्व : लातूर नांदेड रोड , विनायक माणिकराव पवार 

याचे हॉटेल ते बळीराम मुंढे यांचे घर ग्रामीण 

रुग्णालय . 
पश्चिम : शेती व साधक आश्रम , जैन मंदिर , शेत सर्वे 

नं .475,474,464,466,458,455,454 , 

453 हद्द . 
दक्षिण : लातूर नांदेड रोड व बेरळी रोड नगर परिषदेचा 

पाणी फिलटर प्लॉट, दिवाणी न्यायालय लोहा . 


6 


6 अ 
6 ब 


6 क 


लिंबोणी गल्लीचा 4350 
पश्चिमेकडील भाग , 

अ.जा. : 174 
देऊळ गल्ली , 

घंटे अ.जमाती : 06 
गल्ली , धनगर गल्ली, 
गवंडी गल्ली , बुरुड 
गल्ली, मराठ गल्ली, 

श्रीराम नगर , माने 
नगर , पोस्टाची गल्ली. 

वडार गल्ली. 


उत्तर : शिवकल्याण नगरचा भाग , ते गंगाराम साळवे ते 6 अ नागरिकांचा मागास 

सय्यद अन्वर ते अहमद पाशा लाईनमन यांचे प्रवर्ग महिला 
घर बालाजी मेडीकल डॉ.मोठे यांच्या दवाखाना | 6 ब सर्वसाधारण महिला 
पाठी मागील नाला , ते गंगाराम साळवे यांचे घर 6 क सर्वसाधारण 

ते लंगडी विहीर , व प्रभाग 2 ची दक्षिण बाजू . 
पुर्व : 

लिंबोणी गल्लीत जाणारा रस्ता अहमद पाशा 
यांचे घर ते भानुदास गोविंद खोडवेचे घर शेत 
सर्वे नं .525 , 524 , 523 , 488 , 490 , 510 , 
504 , 497,441,445 , 459 ची हद्द पूर्वेकडील 

भाग , बिडवई नगर . 
पश्चिम : नांदेड लातूर रोड , बालाजी मेडीकल डॉ.मोटे 

याचा दवाखाना ते छोटूलाल हिरामणसिद्धीवाले 
ते लक्ष्मीनारायण पेट्रोल पंप गायराण 449 ची 

हद्द 
दक्षिण : माने नगर शेत सर्वे नं .449 , 443, गायराण 

जमीन ची हद्द 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , शुक्रवार , 


दिनांक २८ 


सप्टेंबर २०१८ : आश्विन ६ , 


शके १ ९ ४० 


7 


2750 
अ.जा. : 52 
अ.जमाती : 00 


7 अ 
7 ब 


लिंबोणी गल्लीचा 
पूर्वेकडील भाग , 
बिडवई नगर , 
पवार गल्ली , 
मुंढे गल्ली , 
भोईवाडा, रमणा 

देवणेवाडी 


तांडा , 


उत्तर : जुना लोहा बेनाळ रोड डॉ.अमानुल्ला याकूबखान | 7 अ नागरिकांचा मागास 
यांचे घर ते रुखमाजी दांगटेचे घर. 

प्रवर्ग महिला . 
पुर्व रुखमाजी दांगटेचे घर ते सटवाई ते देवणे वाडी | 7 ब सर्वसाधारण 

शेत सर्वे नं . 390 , 391 , 432 , 428 , 431 , 
429 , 423, 415, 416, 412 , 411 , 410 , 

409,408, 407 ची हद्द 
पश्चिम : लिंबोणी गल्लीचा पश्चिमेकडील भाग व 

डॉ.अमानुल्ला याकूबखान यांचे घर ते आळंदेचे 
घर ते राजू घंटेचे घर ते बडेसाब दर्गा ते रमाना 
तांडा शेत सर्वे नं .511 , 501 ची हद्द , 498 , 
440 , 442,444 , 448 , 530 , 529, 527 , 

526 ची हद्द . 
दक्षिण : शेत व गायराण देवणे वाडी ते रमना तांडा पुर्ण 

सर्वे नं . 410 , 409 , 408 , 407 ची हद्द . 


8 


8 अ 
8 ब 


चव्हाण गल्ली 3050 
उर्वरित भाग, काळे | अ.जा. : 90 
गल्ली, शेटे गल्ली, अ.जमाती : 00 
कहाळेकर गल्ली , 
नवि आबादी, 

बनाळ , 
सेवादास तांडा 


उत्तर : प्रभाग क्र.काकनाई ओटा ते आईचे मंदिर , विठ्ठल | 8 अ सर्वसाधारण महिला 
तोलाजी वसमतकर यांचे घर . 

8 ब नागरिकांचा मागास 
पुर्व : बळीराम नरबा भालेराव, नारायण चव्हाण , शेषेराव 

प्रवर्ग 
देवराव चव्हाण यांचे शेत , मनोज चव्हाण यांची 

प्लॉटींग . 
पश्चिम : बेनाळ लोहा रस्ता बालाजी मंदिराचे दुकान ते 

स्मशानभुमी व शेत सर्वे नं .390 , 391 . 
दक्षिण : शेत सर्वे नं .406 , 369 , 368 , 360 , 359, 

58 , 357 ची हद्द गुराखी गड 


भोई वाडा , 


प्रभागाची एकूण संख्या |द्विसदस्यीय भाग-07 | सन 2011 च्या गनगणनेनुसार एकूण प्रभागाची लोकसंख्या | सरासरी 
त्रिसदस्यीय प्रभाग -01 | लोकसंख्या - 24125 

द्विसदस्यीय प्रभाग 
08 

2838 

त्रिसदस्यीय प्रभाग 4257 
अनुसूचित जातीची एकूण लोकसंख्या - 3878 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या - 44 . 


कमाल 
3122 
4683 


किमान 
2554 
3831 


नांदेड , 27/09/2018 


अरुण डोंगरे , 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , शुक्रवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ : आश्विन ६ , शके १९ ४० 


भाग १ अ - असाधारण 


BY THE COLLECTOR NANDED DISTRICT 
LOHA MUNICIPAL COUNCIL , DIST 

SHEDULE ZA 

NANDED 
Date 27.09.2018 


No - 2018 - NPP /MCL /NMF-WF/Desk - 1 / T - 7 / 
CR - 33.- In exercise of the powers conferred on him by 
Order No. SEC /NP- 2018/CR - 12 / K -06 Dated 08.08.2018 
of the State Election Commission ,Maharashtra , the draft 
order fixing the number of seats to be elected and the 
extent of the wards into which the said municipal area 
of the municipal Council is to be divided and the wards 
reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes , 
Backward Class of Citizens and Women ( Including 
women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled 


Tribes and the Backward Class of Citizens ), as the case 
may be, as shown in the Scheduled to the draft order 
was published as required by the provison to sub - section 
( 1) of section 10 of theMaharashtra Municipal Council, 
Nagar Panchayats and industrial Townships Act , 1965 
for information of the residents of the LOHA Municipal 
Council, as and after carefully considering the objections 
are received by me in respect of the said draft orders , 
And as per the approval given by Divisional 
Commissioner Aurangabad vide letter No.2018 /NPP / 
Election /CR- Dated 21.09.2018 , I, Arun Dongre , the 
Collector of Nanded District , in exercise of the 
powers conferred on me by sub - section ( 1) of section 
10 of the said Act,hereby make the following order 
namely 


ORDER 
WHEREAS, The Divisonal commissioner,Aurangabad by his Notification Dated 27.07.2018 issued under sub -section 
[2 ] of Section 9 of the Maharashatra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Town Ships Act, 1965 
[Mah.XL of 1965 ) LOHA Municipal Council, the number of the councillors to be elected and the number of seats 
to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women [inculding 
the number of seats reserved for women belonging to the. 

Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens, as shown below . 
1. The number of Councillors to be elected 

: 17 
2. The number of seats to be reserved 
a ) For the Scheduled Castes 

: 03 
b ) For the Scheduled Tribes 

: 00 
c ) For the Backward Class of Citizens. 

: 05 
3. The total number of seats tobe reserved for Women (including the 

: 09 
number of seats reserved for women Scheduled caste / Scheduled 

Tribes and Backward Class of Citizens.) 
4. Out of seats at serial number 3 , the number of seats reserved for women 

belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens from amongest the seats reserved for 
Scheduled Caste , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as 
Shown in item at SerialNumber 
2 (a ) (b ) and ( c ), respectively, are as under: 
a ) For the Scheduled Castes 

: 02 
b ) For the Scheduled Tribes 

: 00 
c ) For the Backward Class of Citizens. 
5. Number of seats reserved for Women as General 

: 04 
category (number of seats at serial number 3 

minus number of seats at serial number 4 ) 
6 . No of Seats for General 

: 09 


: 03 


2.Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by letter of the State Election Commission ,Maharashtra , 
read with sub -section (1) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Township Act, 1965 [Mah XL of 1965],And as per the approval given by Divisional Commissioner Aurangabad vide 
letter No.2018 /NPP /Election /CR- Dated 21.09.2018 , I Arun Dongre, the Collector of Nanded District, hereby 
fix the number and extent of the wards into which the said Municipal area shall be divided and specify the wards in 
which seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes, and Backwards Class of Citizens and Women 
(including women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, and the Backwards Class of Citizens), as 
the case may be, as shown in the Schedule to this order 
3. This Order shall be take effect for the purpose of the next general elections held immediately following the date of 
this order . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , शुक्रवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ : आश्विन ६ , शके १९ ४० 


60 


SCHEDULE 
Ward wise population , extent of coverage and reservation 

Loha Nagarparishad General Elections 2018 


Prbhag 
No. 


(Name of the 
ward No., 


Discripation of boundry of the ward ) 

(North , East , West , South ) 


if any) 


(Reservation 
Category, SC ,ST, 
BCC , Women SC , 
ST, BCC Category ) 


Population ( Seat 

total No.) 
population , 
Scheduled 

caste 
population , 
Scheduled 

castes 
population 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1A 
1B 


North : Survey no . 83,8485856 of Sai 1A .General woman 

Luncheon Home, Road Saal 1 B BCC 
Road , Degree Patil College ,Maroti 
Ramrao Chavdekar. The limit 


Rajaram 3008 
Nagar, Shayal SC : 293 
road Muktai 

ST : 31 
Nagar 
Shivkalayan 
Nagar of 

Kishan 
Madhavrao 

Chavan s 
house from the 
Shivaji Chowk 
to the southern 

part of the 
road going to 

the old , 
Jayakwadi 
colonyGolden 

City 


East : Govind Dhage s house , House of 

Rahul Parekar, Warehousing 
Corporation ,Godown ,Agriculture, 
Tehsil office . Dahari road Survey 
No. 102 , 164 , 185 , 169 , 170 , 171 , 
172, 175, 176 , 177 , 201, 202 , 
210 , 211, 212 , 213 , 214 , 221 , 222, 
228 , The extent 229 , 230 , 231, 
232 , 233 , 234, 237 , 238 , 239 . 


West: Amrit Sattva Jadhav s farming of 

Panchal s comfort. Bajrang 
Kishanlal Yadav s house farm 
survey number 116 , 117 , 120 , 
121, 124 , 125 , 128 , 129, 130 , 
131, 132 , 279 , 308 , 309 , 268 , 
267, 266 , 265 , 264 , 259 , 258 , 
246 , 245 The limit . 


South : Iron Ganga Road Road ward no 03 , 

the house of Maroti Bhaurao 
Kadam from house to Bajrang 
Kishanlal Yadav , Kisanrao 
Madhavrao Chavan s house farm 
survey . 241,240 , to the extent. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , शुक्रवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ : आश्विन ६ , शके १९ ४० 


भाग १ अ - असाधारण 


1 


2 


3 


4 . 


5 


6 


2 


2A North :Ward no . 01 Area of farm survey 
2 B 

No. 24,23,22 The limit 


2 A Generalwoman 
2 B SC 


Kalalpeth , 2757 
Sathe Nagar, SC : 812 
Shivkalayan 

ST : 01 
Nagar,Lahuji 

Nagar, 

Ravidas 
Nagar, Nalge 
High School 
Chavan Galli 


East- Agriculture and Nala Survey No. 

20 , 124,125 , Gangadhar Nagnath 
Sanapurkar s farm and Matang 
and the burial grounds of Buddhist 
community , Madhav Babarao 
Chavan s farm 


West : Nanded Latur Road , Balaji 

Gangadhar Ankulwar shop to 
Dinesh Trimbak Telelwar shop 


South : Balaji Gangadhar Akkuvarwar 

Shop to Gadi, Narayan Chavan s 
Mill s Mill , Gangadhar Rama 
Ramgirwar s house from Vitthal 
Tolaji Vasmatkar s house to Chavan 
Gali, to the new population , the 
road to Sathe Nagar, Old Iron to 
Benal road 


3 


3A North : Gangakhed Road , Suenagao 
3 B 

Lake , 


3A SC (Women ) 
3 B General 


Ambedkar 2634 
Nagar, 

SC : 1263 
Baliaraja 

ST : 01 
Market , 
Balaji Temple, 

Part of the 
Backyard of 
Balaji Temple, 
Eastern part 

of 
Priyadarshini 

Nagar 


East- Nanded Latur road Shivaji Chowk , 

Digambar Satwa Suryavanshi s 
hous and SwamiVivekananda Li 
brary. 


West : Balbhimrao Lavekar s farm and 

pandan road survey no . The limit 
of62 , 63 , 64. 


South : The house of Rashtacha library go 

ing to Indirangar and Sambhaji 
Pandurang. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , शुक्रवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ : आश्विन ६ , शके १९ ४० 


1 


2 


3 


4 . 


5 


6 


4 


Indira Nagar, 2518 
Navin vasti, 

SC : 714 

ST : 03 
Ganesh Nagar 


4A North : The land of Devistan field survey. |4 ASC (Women ) 
4 B The limit of 57 

4 B General 
East- There is no road survey in the house 

of Bhimrao Ganpatrao Jadhav from 
Gurukrupa s School.57,56 , 54 , 53 

The limit . 
West : The house and road of Bhimrao 

Ganpatrao Jadhav to Marato 
Taglge ,house the boundary of the 
Jingi farm of Chandrakant Tukaram 

Kotalwar 57 , 55 , 54 , 52 , 51. 
South : Bull Market and Haldwad Road . 


5 


5A 
5 B 


North part of 3058 
Priyadarshini SC : 480 

ST : 02 
Nagar,Modha, 

Siddharth 
Nagar, 
Teacher 
Colony, 

Talathi, 
Colony, Nana 

Court. 


North : Haldav road and bullmarket . 5 A BCC (Women ) 
East- Latur Nanded Road . Rural Hospi- 5 B General 

tal, Vinayak Manikarao Pawar s 

Hotel to Baliram Mundhes House . 
West: Agriculture and Sadhak Jain Mandir 

and field survey no 475, 474 , 464 , 

466,458 , 455 , 454, 453 border. 
South : Latur Nanded Road and Beroli 

Road City Council Water Filters 
Plant, Civil Court loha . 


Nagar, 


6 


6A North : Part of Shivakalyan Nagar, it is 6 A BCC (Women ) 
6 B 

home to Gangaram Salve from 6 B General (Women ) 
6 C Syed Anwar to Ahmed Pasha 

6C General 
Lymanman To House 


The western 4350 
part of the 

SC .: 174 
Limbonigali, ST: 06 

the temple 
gali , ghante 
gali, Dhangar 
gali , Gawandi 
Gali, Burud 
Gali,Marath 
Gali , Shriram 
Nagar, Mane 

Nagar, 
posthachi gali , 

Vader gali 


East : LoboniGali janara rasta , Ahmad 

Pasha s house from Bhanudas 
Govind Khode s house , 
Farmerservices No. 525,524,523 
488, 490 , 510 , 504,497,441 
445,459 , the eastern part , Bidwai 

Nagar 
West : Nanded Latur Road ,Chhotulal 

Hiran Siddhiwale toLaxminarayana 

Petrol Pump, Limit survey no 449 
South : Mane Nagar farm survey no . 

449,443 , the extent of the farm land 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , शुक्रवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ : आश्विन ६ , शके १९ ४० 


भाग १ अ - असाधारण 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


7A 
7 B 


The eastern 2750 
part of the 

SC : 52 
LimboniGali, ST : 00 
Bidwai Nagar, 

Pawar Gali, 
MundheGali, 
Bhoiwada, 
Ramana 

Tanda , 
Devnewadi 


North : Old Iron Benal Road Dr. The home 7A BCC (Women ) 

of Ammanullah Yakub Khan s 7 B General 

house, Rukmaji Dangtes House . 
East : The house of Rukmaji Dangtes 

house , from Satewi to Devane 
Wadi farm survey. 390 , 391 , 432 , 
428,431,429 , 423 , 415 , 416 , 412 

The extent of 411,410,409,408,407 
West: Limboni Gali west side and , Dr. 

Amanullah Yakub Khan s house 
from Alande house to Raju gantes 
house from Badaysab Darga to 
Ramana tanda field survey no 511, 
501, 498 , 440 , 442 , 444 , 448 , 

530,529 , 527,526 The limit . 
South : Agriculture and Village Devnewadi 

to RamnaTadada Total SurveyNo. 
410 , 409, 408 , 407 the limit . 


8 


part of 


The remaining 3050 

SC : 90 
Chavan Gali, ST : 00 

Kale Gali, 
Shete Gali , 
Kahalekar 
Gali , Navi 
abadi, Bhoi 
Wada , Benal, 

Tardada 
Tanda 


8A North : prabahg no.02 Limit. Kaknai Ota 8 A General 
8 B 

to Iche Temple, Vitthal Tolaji (Women ) 
Vasmatkar s house 

8 B BCC 
East : Baliram Narba Bhalerao , Narayan 

Ploting of Chavan , Seshherao 
Devrao Chavan ,Manoj Chavan s 

Ploting 
West: Benal Iron Road Balaji temple shop 

to Smashanbhumi and farm sur 
vey no . 390 , 391 , 432 , 428 431, 
429 ,423 , 415,416,412 , The limit 

411 , 410 , 409, 408 , 407 
South : Agricultural survey no 406 , 369 , 

368 , 360 , 359 , 358 , 357 
Gurakhigad 


Total No of 
Wards- 08 


Two Member Total Popullation as per Ward Popullation Average Maximum Minimum 
Wards - 07 Cencus 2011-24125 Two member Wards 

2838 

3122 2554 
Three Member SC Popullation -3878 Three Member Wards 4257 4683 3831 
Wards- 01 ST Poullation - 44 


Date : 27/09/2018 


ARUN DONGRE , 

Collector Nanded 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , शुक्रवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ : आश्विन ६ , शके १९ ४० 


११ 


२ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद 

यांजकडून 
नगरपालिका प्रशासन विभाग 
Fax No.0240-2334501E- mail : 
dpomunabad@gmail.com 

आदेश 


संदर्भ : १. राज्य निवडणुक आयुक्त यांचे आदेश दि . ०५ जुन २०१० . 

२.मुख्याधिकारी, नगरपंचायत फुलंब्री यांचे प्रस्ताव जा.क्र . २०१८ / 
नपफु / आस्था / कावि १५५१ दिनांक ३१/०५/२०१८ 

जा.क्र .२०१८ /नपाप्र / कावी/ ज्याअर्थी फुलंब्री नगरपंचायत सार्वत्रिक 
निवडणुक २०१७ मध्ये खर्चाचा हिशोब विहित वेळेत सादर केलेला नसल्याने 
फुलंबी नगरपंचायतीचेनिवडणुक लढविलेले उमेदवार यांना उपरोक्त संदर्भ 
क्र . २ अन्वये मुख्याधिकारी, नगरपंचायत फुलंब्री यांनी सादर केलेल्या 
अहवालानुसार व मला संदर्भ क्र . १ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी 
उदय चौधरी , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद खालील उमेदवारांना या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन तीन वर्षाच्या कालावधी करीता नगर परिषद / नगर पंचायती 
निवडणुक लढविण्यास अनर्ह असल्याचे आदेश पारीत करीत आहे. 
अनर्ह ठरलेलया उमेदारांची यादी 

नगर पंचायत फुलंब्री 


अ.क्र . 


प्रभाग क्र . 


१ . 


उमेदवाराचे नांव 
सुनंदा राजु प्रधान 
कुशिवर्ताबाई कचरु काथार 


०७ 


२ . 


११ 


उदय चौधरी 


दिनांक २८ / ० ९ / २०१८ 


जिल्हाधिकारी 
औरंगाबाद 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


